आ. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै १५, २००४/आषाढ २४, शके १९२६ [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई yoo 032, दिनांक २८ जून २००४ 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 

क्रमांक एमटीए. १००३/प्र.क्र.११/परि.-३.--मुंबई मोटार वाहन कर कायदा, १९५८ (१९५८ चा 
मुंबई ६५) कलम रच्या उप कलम ७ अन्वये प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसार, महाराष्ट्र शासन, खालील 
परिशिष्टातील स्तंभ क्रमांक (२) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्रमांक (३) मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या विभागासाठी कराधान प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करीत आहें :-- 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक अधिकारी विभाग 


(१) (२) (3) 


१ _ उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकलूज आणि सांगोला, माळशिरस, करमाळा 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि आणि माढा तालुका, 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकलूज जि. सोलापूर, 
जिल्हा सोलापूर, संलग्न मोटार वाहन निरीक्षक. उ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. कू. सगदेव, 
शासनाचे उप सचिव. 


r 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै १५, २००४/आषाढ २४, शके १९२६ २३७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th June 2004 


Bompay Motor Vauicies Tax Act, 1958. 


No. MTA. 1003/CR-11/TRA-3.—In exercise of powers conferred by 
sub-section (7) of section 2 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby appoints each 
of the officers specified in column (2) of the schedule hereto to be the 
Taxation Authority for the areas specified against them in column (3) of the 
said schedule. 

Schedule 


Sr. No. Officer Areas 
(1) (2) (3) 


1 Deputy Regional Transport Officer, Sangola, Malshiras, 
Akluj and Assistant Regional Karmala and Madha 
Transport Officer and Inspector Taluka, Dist. Solapur. 
of Motor Vehicles attached to the 
Deputy Regional Transport Office, 

Akluj, District Solapur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. K. SAGDEO, 
Deputy Secretary to Government, 


